कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानांतर्गत 
सर्वसाधारण प्रवर्गाचा रु.४०३.४१ लक्ष निधी 
वितरीत करणे.... 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रकृसि- ०५२०/प्र.क्र.५९/१४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
तारीख: ९ नोव्हेंबर, २०२० 


संदर्भ:- 
१) केंद्र शासनाच्या कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र.३-१/२०१५-॥/& (>), 
दि.२७ मे, २०२०. 
२) केंद्र शासनाच्या कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र H.DO.3-§ (KKA-III)/2020-M&T 
(I&P), दि. ८ जून, २०२०. 
३) शासन निर्णय क्र- कृयांयो-०५२०/प्र.क्र.५४ (भाग-१)/१४-अ, दि.१८ जून, २०२०. 
४) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.०५२०/प्र.क्र.५९/१४-अ, दि-१४ जुले, २०२०. 
५) आयुक्त कृषि यांचे पत्र क्र.जा.क्र.कयांउअ/२०२०-२१/गुनि-५/१६५८४/२०२०, दि.१५/७/२०२०. 
६) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.०५२०/प्र.क्र.५९/१४-अ, दि.८ सप्टेंबर, २०२०. 
प्रस्तावना: 
सन २०१९-२०२० या वर्षातील कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानांतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गाचा 
अखर्चित असलेला व चालु आर्थिक वर्षात खर्च करण्यासाठी पुनर्जिवित करुन दिलेला केंद्र हिळड्याचा 
रु.३५७.९५४ लक्ष व त्यास समरुप राज्य हिऱ्ड्याचा रु.२३८.६३६ लक्ष असा एकूण रु.५९६.५९ लक्ष निधी 
संदर्भाधीन दि.१८ जून, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये चालु आर्थिक वर्षाच्या तरतुदीतून वितरीत 
करण्यात आला आहे. 


त्याचप्रमाणे, संदर्भाधीन दि.८ सप्टेंबर, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये सन २०१९-२० या 
वर्षातील प्रलंबित प्रकरणासाठी केंद्र हिळछ्याचा रु.६०० लक्ष व राज्य (IATA रु.४०० लक्ष असा एकूण 
रु.१००० लक्ष निधी चालू वर्षाच्या तरतूदीमधून वितरीत करण्यात आला आहे. 


अशाप्रकारे, चालु वर्षाच्या तरतूदीतून केंद्र हिवड्याचा रु.९५७.९५४ लक्ष व राज्य हिळ्याचा 
रु.६३८.६३६ लक्ष असा एकूण रु.१५९६.५९ लक्ष निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तथापि, वित्त 
विभागाने चाळू आर्थिक वर्षाच्या तरतुदीतून १०% च्या मर्यादेत निधी वितरणास अनुमती दिलेली आहे. 
त्यानुसार, केंद्र हिऊ्याची मंजुर तरतुद रु.६००० लक्षच्या मर्यादेत रु.६०० लक्ष व राज्य feared मंजुर 
तरतुद रु.४००० लक्षच्या मर्यादेत रु.४०० लक्ष अशाप्रकारे एकूण रु.१००० लक्ष निधी वितरणासाठी 
उपलब्ध आहे. 


संदर्भाधीन दि.१८ जून, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला निधी वजा जाता केंद्र 
हिळ्याचा रु.२४२.०४६ लक्ष व राज्य हिळळ्याचा रु.१६१.३६४ लक्ष असा एकूण रु.४०३.४१ लक्ष निधी 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकृसिं- ०५२०/प्र.क्र.५९/१४ओ 


वितरीत करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार, संदर्भाधीन दि.८ सप्टेंबर, 2020 चा शासन निर्णय रद्द करुन 
सुधारीत शासन निर्णय निर्गमित करण्याचा प्रस्ताव शासनच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय: 


१. या शासन निर्णयान्वये, संदर्भाधीन दि.८ सप्टेंबर, २०१९ चा शासन निर्णय रद्द करुन, कृषि 
यांत्रिकीकरण उप- अभियानांतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र हिऊ्याचा रुपये २४२.०४६ 
लक्ष (अक्षरी रुपये दोन कोटी बेचाळीस लाख चार हजार सहाशे फक्त) व समरुप राज्य 
हिछ्याचा रु.१६१.३६४ लक्ष (अक्षरी रुपये एक कोटी एकसष्ट लाख छत्तीस हजार चारशे फक्त) 
असा एकूण रु.४०३.४१ (अक्षरी रुपये चार कोटी तीन लाख एकेचाळीस हजार फक्त) निधी 


आयुक्‍त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवर (BDS) वितरीत करण्यात येत आहे. 

२. सदर योजनेंतर्गत मंजूर केलेला रु.४०३.४१ (अक्षरी रुपये चार कोटी तीन लाख एकेचाळीस 
हजार wan) निधी खालील लेखाशीर्षखाली चालू वर्षी अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 

केद्र राज्य 
मागणी क्रमांक :- डी-३, मागणी क्रमांक :- डी-३, 
२४०१- पीक संवर्धन, २४०१- पीक संवर्धन, 
(००) ११३- कृषि अभियांत्रिकी (००) ११३- कृषि अभियांत्रिकी 
(००) (०८) कृषि उन्नती योजना कृषि (००) (१६) कृषि उन्नती योजना कृषि 
अभियांत्रिकीकरण उप अभियान(कें.पु.यो), | अभियांत्रिकीकरण उप अभियान(कें.पु.यो.), 
(केंद्र हिस्सा-६०%) (२४०१२५१३), ३३ (राज्य हिस्सा-४०%) (२४०१८७३६), ३३ 
अर्थसहाय्य अर्थसहाय्य 


३. सदर निधीचा विनियोग सन २०१९-२० या वर्षातील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी 
करण्यात यावा. 

४. सदर निधीमधून ट्रॅक्टर या बाबीसाठी अनुदानाचे वाटप करतांना दि.२७ जुले, २०१९ च्या 
शासन निर्णयान्वये ठरवून दिलेल्या मर्यादेत अनुदान देण्यात यावे. 

५. इतर यंत्र/अवजारांच्या बाबातीत कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचना व 
संदर्भाधीन केंद्र शासनाच्या दि.२ जुले, २०१९ च्या पत्रातीत सूचना, अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे 
पालन करण्यात यावे. 

६. सदर निधी खर्च करताना तो विहीत कार्यपद्धती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे/प्रकियाचे/वित्तीय 
अधिकारांच्या मर्यादेत/0./.७.तत्वानुसार/प्रचलिते झासन निर्णय/नियम/परिपत्रक/ 
तरतुदीनुसार, बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अंमलबजावणी 
यंत्रणानी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम/अधिकाराचा भंग होणार 
नाही, याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकृसिं- ०५२०/प्र.क्र.५९/१४ओ 


७. निधी आहरण व संवितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संविरण अधिकारी 
१ आयुक्‍तालयस्तर | आयुकत (कृषि कृषि | सहायक संचालक (लेखा-१) 
आयुक्तालय, पुणे कृषि, आयुक्तालय, महाराष्ट्र 

राज्य, पुणे. 
२. । जिल्हास्तर संबंधित जिल्हा अधिक्षक | संबंधित जिल्हा अधिक्षक 
कृषि अधिकारी. कृषि अधिकारी 
कार्यालयातील लेखाधिकारी 


८. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाने व वित्त विभागाने त्यांचा अनौ.संदर्भ क्र.१६०/ २०२०/ 
व्यय-१/दडि१.८.२०२० SATIS दळिल्यामात्‌यतेस SAA नरिगमती HRSA येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११०९१२५५३५५६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andg 


Shrikant ADF be ode0032 s-Mahaest 


ostalCode=400032, st=Mahi 
b4e4f2fcd87e 1 2fe1 9b8965025d482b1 bee (fff. 
62085c34db6bfd8 
C h a al d fa ka Nn t A Nn d g e INumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce74cffd3a95f 
2ac3c192e9c991f358271 Shrikant Chan 


Date: 2020.11.09 13:04:07 +05'30' 


(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
१) मा.मंत्री (कृषी), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२) मा.राज्यमंत्री (कृषी), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३) सर्व सन्माननीय विधी मंडळ सदस्य, द्वारा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई-३२. 
४) सचिव (कृषी), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५) आयुक्‍त (कृषी),कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६) संचालक (निविष्ठा व गुण नियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, मुंबई-३२ 
७) सर्व संचालक/सह संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 
८) विभागीय कृषि सह संचालक (सवी 
९) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 


0) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ , मुंबई/नागुपर (लेखा परिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता) 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकृसिं- ०५२०/प्र.क्र.५९/१४ओ 


११)माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२) नियोजन विभाग (का-१४३१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३) वित्त विभाग(व्यय-१ व अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१४)मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
) 
) 


94) HT. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
१६) निवड नस्ती (कार्यासन-१४ओ) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


